प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवून पुढील 
कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: टिडीएस २०२३/०५/प्र.क्र.१९८/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२३. 
संदर्भ :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 
२. शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ 
मार्च, २०२२. (औरंगाबाद विभाग) 
शासन निर्णय : 
प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी निविदा 
न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले 
नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही 
कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ च्या 
पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेअंतर्गत खालील तक्त्यातील कामांवरील स्थगिती उठविण्यात येत आहे. तसेच यापुढील कार्यवाही 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


संदर्भ क्र. 2 काम प्रशासकीय | वितरीत 
मधील अ.क्र मान्यता । निधी 
४७) जालना «| मौ. पाथरवाला, ता. अंबड जि. जालना येथील पार्थ मंदिर 

देवस्थान येथील परिसरातील कामे 

संरक्षण भित व घाट बांधणे ३०.०० 

घाट बांधकाम करणे ९०.४६ | ३४.०० 

पार्थ मंदिराची सुधारणा करणे ४९.९९ 


एकूण | १७०.४५ | ३४.०० 


४८) जालना | Al. साडेगाव ता. अंबड, जि. जालना येथील श्री क्षेत्र राम मंदिर 
देवस्थान येथील परिसरात विका स कामे करणे 


सिमेट रस्ता बांधकाम करणे ५९.९८ 

गाडन व सुशोभिकरण करणे ३९.९९ 

वाहनतळ बांधकाम करणे २२.९८ 

घाट बांधकाम करणे ४०.४९ हू 
भूमीगत नाली बांधकाम करणे wee | oo 
घनकचरा व्यवस्थाप होड व साहित्य १२.६५ 

संरक्षण भिंत बांधकाम करणे २४.९८ 


पेव्हर ब्लाक बसविणे २९.९५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०५/प्र.क्र.१९८/पर्यटन, 


स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे २०.९९ 
एकूण | २८६.९५ | ५८.०० 


५०) जालना श्री क्षेत्र तुळजाभवानी मंदिर देवस्थान, राजाटाकळी , ता. 
घनसावंगी जि. जालना 


सिमेट रस्ता बांधकाम करणे ४९.९८ 
अंडरग्राऊंड नाली बांधकाम करणे १९.७५ 
सभागृह बांधकाम करणे ५४.९८ 

= 38.00 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे १९.९४ 
गोदावरी नदीवरील घाट बांधकाम करणे ३९.९६ 
घनकचरा व्यवस्थापन as व साहित्य ११.९४ 


एकूण | १९६.५५ | ३९.०० 


एकूण | ६५३.९५ १३१ 


३. अटीव शार्ती - 
१) सदर शासन निर्णयातील अटी व शार्ती संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार राहतील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३११८०४४७१७२३ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 

M A A N | R DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f2ca7eecbf1d69ba49909a95bb5 16 144c31e6511072bd 
3c3e0545414f2af5e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E04F8247FBE91B9ABDD8D54046F658559E3B3D74 
9A417EEB1DA2AB279A9BE388, cn=MADAN GIRJU SONDE 
Date: 2023.09.04 14:56:11 +05'30' 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र 8 9/2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, मुंबई 
२. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

3. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, जालना. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जालना. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


